महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळ, मुंबई या कार्यालयाचे प्रलंबित वस्तु व 
सेवा कर तसेच सन २०२३-२४ वर्षातील 
कार्यालयीन भाडे अदा करण्यासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सासंमं-२०२३/प्र.क्र.४७/भाषा-१, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, क्रमांक : सासंमं-२०२३/प्र.क्र.४७/भाषा-१, दि.०८.०२.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्र 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र.२ मध्ये " दि.२१ मार्च, २०१७" याऐवजी " 
दि.१५ मे, २०१७" असे वाचावे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र.५ मध्ये " फेब्रुवारी २०२३" याऐवजी 
" मार्च, २०२३" असे वाचावे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र.६ मधील ओळ क्र.२ मध्ये "जुले, २०१७ ते सप्टेंबर 
२०१९" व ओळ क्र. ४ मध्ये " मार्च, २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४" याऐवजी अनुक्रमे "जुले, २०१७ ते नोव्हेंबर २०१९" व 
" एप्रिल, २०२३ ते फेब्रुवारी, २०२४" असे वाचावे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील ओळ क्र.२ मध्ये "जुले, २०१७ ते सप्टेंबर २०१९" व 
ओळ क्र. ४ मध्ये " मार्च, २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४" याऐवजी अनुक्रमे "जुले, २०१७ ते नोव्हेंबर २०१९" व " एप्रिल, 
२०२३ ते फेब्रुवारी, २०२४" असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१६१४४७२८४०३३ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MARUTI LAXMAN LHAYAKAR ८ 


serialNi 


5713bc737e58d3d44ef592bf297a5d88ada3a0b76b5 1280e 
=400032, st=Maharashtra, 
188390B5D52CAF1AC6184FB 1 588E15FEBCF18C68 
|ARUTI LAXMAN LHAYAKAR 
5°30" 


(मा.ल.ल्हायकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल भवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 


५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सासंमं-२०२३/प्र.क्र.४७/भाषा-१, 


८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 

१०. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५. सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 

१७. निवड नस्ती (भाषा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


